सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 
शासकीय महिला स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व 
संरक्षण गृहे या अनिवार्य योजनेसाठी 
लेखाशिर्ष २२३५ १२५४ अंतर्गत निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१७१/का-०२ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/ का-४, 
दि.११.०४.२०२२, दि.२५.०४.२०२२, दि.०२.०५.२०२२, दि.२७.०५.२०२२ दि.०८.०७.२०२२ 
व दि.२२.०७.२०२२ व दि.२६.०८.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

मागणी क्र.एक्स-१, २२३५ १२५४ या लेखाशिर्षातर्गत सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी 
शासकीय महिला स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व संरक्षण गृहे या अनिवार्य योजनेकरीता (०६)-दुरध्वनी, विद्युत 
व पाणी पट्टी, (१०)- कंत्राटी व (१४-भाडेपट्टी व कर या बाबीसाठी रु.१२०.७१ लक्ष इतकी तरतूद 
अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने उपरोक्‍त वाचा क्र.१ येथील वित्त विभागाच्या शासन 
परिपत्रकास अनुसरुन वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BDS) वितरण 
प्रणालीवर शासकीय महिला स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व संरक्षण गृहे या अनिवार्य योजनेकरीता उपरोक्त 
aa क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण रु.४२.२५ लक्ष इतका निधी नियंत्रण अधिकारी तथा 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना उपलब्ध करुन दिलेला आहे. 


वित्त विभागाने सदर लेखाश्रिर्षाखाली (०६)-दुरध्वनी, विद्युत व पाणी पट्टी, (१०)- कंत्राटी व (१४)- 
भाडेपट्टी व कर या बाबींसाठी ६० टक्केच्या मर्यादेत उपलब्ध करुन दिलेला निधी नियंत्रण अधिकारी 
तथा आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 

राज्यात २२ महिलांच्या शासकीय संस्था (स्वागत केंद्र, राज्यगृहे, महिला संरक्षण गृहे) कार्यरत 
आहे. सदर संस्थामध्ये निराधार, निराश्रीत, अत्याचार पिडीत, परित्यक्ता, वेश्‍या व्यवसायातून सुटका 
केळेल्या महिळा आश्रित असतात. तसेच, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा २००५ नुसार अल्प 
कालावधीसाठी महिला संरक्षणगृहात दाखल केल्या जातात. सदरच्या संस्था अति संवेदनशिल 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१७१/का-०२ 
असल्यामुळे तेथील इमारतींचे भाडे व पुरवठाधारकांची देयके, महावितरण मंडळाची थकोत देयके, 
कंत्राटी कर्मचारी यांचे मानधन वेळेत अदा करणे आवश्‍यक आहे. 


सदर योजनेसाठी सन २०२२-२३ वित्तीय वर्षाकरीता (२२३५ १२५४) या लेखाशिर्षातंर्गत सदर 
लेखाशिर्षाखाली (०६)-दुरध्वनी, विद्युत व पाणी पट्टी, (१०)- कंत्राटी व (१४)-भाडेपट्टी व कर या बाबींसाठी 
तरतुद केलेल्या रु.१२०.७१ लक्ष निधीपैकी रु.४२.२५ लक्ष इतका निधी यापूर्वी वितरीत करण्यात आला 
आहे. शासकीय महिला स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व संरक्षण गृहे या योजनेतंर्गत तरतुद केलेल्या निधीपैकी 
उर्वरित ६० टक्केच्या मर्यादेत रु.३०.१७ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास AAA मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


(रु.लाखात) 
अ. | लेखाशिर्ष | सन २०२२-२३ | वित्तविभागाने | दि.२६.०८.२०२२ | sda 
क्र. | २२३५-१२५४ साठीची निधी वितरणास | च्या शासन प्रस्तावित 
/बाब अर्थसंकल्पिय | मान्यता (६०% निर्णयान्वये । निधी वितरण 
तरतूद मर्यादेत) वितरीत निधी 
शि (०६)-दुरध्वनी, ३२.५० १०.४० र२& ८.१२ 
विद्युत व पाणी 
पट्टी 
(१०)- कंत्राटी ४८.२१ १५.४३ ३.३८ १२.०५ 
(१४)-भाडेपट्टी व ४०.०० १२.८० २.८० १०.०० 
कर 
एकूण १२०.७१ ३८.६३ ८.४६ ३०.१७ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
तात्काळ संबंधित संस्थांना आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, आयुक्तालय, पुणे यांच्या स्तरावरून 
वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये 
विहित तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच,वित्त विभागाच्या प्रचलित 
पध्दतीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. नियंत्रण अधिकारी तथा आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी सदर निधी खर्चाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास सादर करावीत. 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ रोजीचे शासन परिपत्रक तसेच, वित्त विभाग 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०९/व्यय-६, दि.२५.०८.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१७१/का-०२ 


षु. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९०११७०१२३८२३८३० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Shivaji Pandurang Onc ° bali पा a 


nd 
't Department, postalCode=400032 
2.5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adc8a1c2a78fe8F 
arfwa r fea3c9dd01377¢25f76a36, cn=Shivaji Pandurang Karwar 


Date: 2022.09.01 17:06:44 +05'30' 


(शि. पां. कारवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. 


प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
११.महालेखापाल, 2/9 (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर) 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर, 
१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र 
१४.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.उपायुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

१६. सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी 
१७.अवर सचिव (का.४/अर्थसंकल्प), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९.निवडनस्ती, का-०२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


